महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः असब-१२२३/प्र.क्र.२१/१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


तारीख: २८ जून, २०२३ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), (२) व (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 


विभागातील अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या करण्यात येत असून, त्यांच्या 


नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ अवर सचिवांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती 
| 9 | २ ३ PB 4 
१) श्री. | जयंत आत्माराम विसपुते सामान्य प्रशासन विभाग कृषि व पदुम विभाग 
2) | श्री. | अशोक महादेव चेमटे सामान्य प्रशासन विभाग | सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग 
विभाग 
३) | श्री. | प्रशांत एकनाथ डोके सामान्य प्रशासन विभाग ग्राम विकास विभाग 
8) श्री. | प्रशांत आत्माराम नावगे सामान्य प्रशासन विभाग ग्राम विकास विभाग 
५) | श्री. | रसिकअंबादासखडसे सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
६) | श्री. | महेश किसन वाव्हळ सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग 
७ | श्री. | दत्तात्रयहनुमंत कदम गृह विभाग नगर विकास विभाग 
८) | श्री. | शहाजहान शकुर मुलाणी महसूल व वन विभाग उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
९) श्री. । विकास तुळशिराम कदम कृषि व पदुम विभाग नियोजन विभाग 
qo) | श्री. जयसिंग शिवाजी रासकर शालेय शिक्षण व क्रिडा । पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
विभाग 
qq) | श्रीमती | वीणा राजेश पाटील नगर विकास विभाग य॒ शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(वि.बा.मोरे) 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकः असब-१२२३/प्र.क्र.२१/१४ 


अ. | श्री/ अवर सचिवांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
१२) | श्री. | गजानन पुंडलिक कातकाडे वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१३) | श्री. | रविंद्र रामदास पेटकर वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
१४) | श्रीमती | स्वप्ना निलेश देडापांडे वित्त विभाग गृह विभाग 
१५) | श्री. | परमेश्वर विनायक बाबर ग्राम विकास विभाग अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
१६) | श्री. | वसंत गोपाळ म ग्राम विकास विभाग महसूल व वन विभाग 
१७) । श्री. | सुनिल शांकर शिदे नियोजन विभाग वित्त विभाग 
१८) | श्री. | संतोष ज्ञानदेव देशमुख वैद्यकीय शिक्षण व औषधी | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
द्रव्ये विभाग 
१९) | श्री. | मनोहर रामचंद्र बंदपट्टे पर्यावरण व वातावरणीय | वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
बदल विभाग विभाग 
२०) | श्रीमती | सीमा बबनराव जाधव सहकार, पणन व सामान्य प्रशासन विभाग 
वस्त्रोदयोग विभाग 
२१) | श्री. | विशाल विश्वास मदने सहकार, पणन व पर्यावरण व वातावरणीय बदल 
वस्त्रोदयोग विभाग विभाग 
२. वर नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुढील सूचनांचे 


सर्व संबंधित विभागांनी कटाक्षाने पालन करावे. 


३. 


(१) बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या संबंधित विभागाने पर्यायी अधिकारी हजर होण्याची प्रतिक्षा न करता 
त्या विभागातील अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 


(२) अधिकारी बदलीच्या आदेशानुसार अन्य विभागातून कार्यमुक्त होऊन रूजू होण्यासाठी विभागात 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब हजर करून घ्यावे. एखाद्या अधिकाऱ्याला रूजू करून न घेतल्यामुळे 
सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ मंजूर करण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित विभागाला जबाबदार धरण्यात येईल. 


(३) बदलीच्या आदेशात बदल करून घेण्यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे दबाव 
आणल्यास असे अधिकारी शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील. 


(४ सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे बदली करण्यात आलेल्या 
अधिकाऱ्यांचे माहे जुळे २०२३ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या विभागाकडून 
काढण्यात येऊ नये, सदर वेतन संबंधित अधिकारी बदलीच्या विभागात हजर झाल्यानंतर बदलीनंतरच्या 
विभागाने काढावे व तसा अहवाल सामान्य प्रशासन विभाग/ कार्या.१४ यांना सादर करावा. 


संबंधित विभागाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना तात्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय 


क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दि.२३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 


विभागाकडून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः असब-१२२३/प्र.क्र.२१/१४ 


४. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 


बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, 


दि.२३.०५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रूजू झालेल्या 


अवर सचिवांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित विभागांनी आयोजित करावे. 


५. बदलीझालेल्या अवर सचिवांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करून या विभागास कळवावे. तसेच बदली 


झालेल्या अवर सचिवांनी त्यांना कार्यमुक्त केल्यावर पदस्थापना दिलेल्या विभागात तात्काळ हजर व्हावे. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६२८२०३८०४२७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE : 
(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अवर सचिव ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. /प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
८. निवडनस्ती कार्या.१४. 


०9८ “८० A OO 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


